कारागृह विभागातील स्वीय सहायक/ 
प्रशासन अधिकारी / रचना व कार्यपध्दती 
अधिकारी, राजपत्रित (गट-ब) या संवर्गातील 
अधिकारी यांच्या बदल्या - सन २०१९ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलई-०३१९/४९०/प्र.क्र.9४/तुरुंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १४ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा:- 
अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्रमांक आस्था/ सर्वसा/स्वीरवकाप्रअ/प्र.क्र.८/२२७०/क-१(३), पुणे दिनांक ०८.०३.२०१९ 


शासन निर्णय 


स्वीय सहायक / प्रशासन अधिकारी / रचान व कार्यपध्दती अधिकारी, राजपत्रित (गट-ब) या 
संवर्गातील अधिका-यांच्या बदल्यांबाबत नागरी सेवा मंडळाची शिफारस विचारात घेऊन, महाराष्ट्र 
शासकीय कर्मचा-यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या नियम ४ (३), ४(४) व ४ (4) मधील तरतुदींनुसार सक्षम प्राधिका-यांच्या 
मान्यतेने खालील तक्त्यातील अधिका-यांची स्तंभ ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रशासकीय कारणास्तव 
बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिका-यांचे नाव सद्याच्या पदस्थापणेचे बदलीने पदस्थापणेचे ठिकाण 
ठिकाण 

कि २ ३ ४ 

| श्री. संतोष गेणू जढ्र औरंगाबाद मध्यवर्ती जालना जिल्हा कारागृह 
कारागृह 

२. श्री. दत्ताप्रभुशा. आंधळे  । जालना जिल्हा कारागृह | औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह 

3 श्री. भास्कर पुंडलीक वाशिम जिल्हा कारागृह | नागपूर मध्यवर्ती कारागृह 

चव्हाण 

४  । श्री. विनोद भारत गेडेवार | तळोजा मध्यवती दौलतराव जाधव तुरुंग अधिकारी 

कारागृह प्रशिक्षण महाविद्यालय, पुणे 
(एक विशेष बाब म्हणून) 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०३१९/४९०/प्र.क्र.9४/तुरुंग-१ 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येत असून, उक्त अधिका-यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू 
होण्याकरीता संबंधीत कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्त करावे तसेच, संबंधीत स्वीय सहायक / प्रधासन 
अधिकारी/ रचना व कार्यपध्दती अधिकारी, राजपत्रित, (गट - ब) यांनी बदलीच्या ठिकानी तात्काळ रुजू 
व्हावे व रुजू झाल्यानंतर अनुपालन अहवाल संबंधीत कारागृह उपमहानिरिक्षकांमार्फत शासनास न 
चुकता सादर करावा. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१४१७२७१८७३२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
SAGUNA 11 aeeacia ass 


5642. ICode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


serial 1022592c0466561798135 1f8579c9abd8539ae93768b3ff 
961 


29% ), ou=HOME DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘cn=SAGUNA GANESH THENGIL 


Date: 2019.08.14 17:32:47 +05'30 


(स.ग. ठेंगिल) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
) मा.राज्यमंत्री (गृह-ऱहरे) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव (अ.व.सु,गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
) पोलीस महासंचालक (कारागृह) महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
५) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे-१ 
) 
) 
) 
) 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) दक्षिण विभाग,भायखळा, मुंबई 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मुख्यालय) कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

कारागृह उपमहानिरीक्षक,नागपूर/पुणे/औरंगाबाद/मुंबई 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी (संबंधीत) 

qo) संबंधीत सर्व अधिकारी (अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयामार्फत) 

99) निवडनस्ती-तुरुंग-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


